आरमोरी नगरपरिषद, जि. गडचिरोली साठी नागरी 
स्थानिक संस्थांतील पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता 


देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.१७०/नवि-१४, 
मंत्रालय, मुख्य इमारत (४ था मजला), 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ नोव्हेंबर, २०२२. 


संदर्भ:- १. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१५/प्र.क्र.१३९/नवि-१४, दि.०५.०७.२०१६. 
२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१७/प्र.क्र.१३९/नवि-१४, दि.१२.०२.२०१८. 
३. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.३९/नवि-१४, दि.०७.०४.२०२१. 
४. सह आयुक्त, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे पत्र क्र. नपप्रसं-२०२२/आ.न.प./ सुधारित आकृतीबंध 
/प्र.क्र.०६/कक्ष-४/२६१, दि.१९.०१.२०२२. 
५. सह आयुक्त, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे पत्र क्र. नपप्रसं-२०२२/आ.न.प./ सुधारित आकृतीबंध 
/प्र.क्र.०६/कक्ष-४/३९२१, दि.१३.०९.२०२२ 


प्रस्तावना:- 

आरमोरी नगरपंचायत, जि.गडचिरोली चे नगरपरिषदेमध्ये रुपांतर झाल्याने संदर्भ क्र. २ येथील शासन 
निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेला महाराष्ट्र नगरपरिषद संवर्ग सेवांतर्गत पदांचा सुधारित आकृतीबंध संदर्भ क्र.३ 
येथील शासन निर्णयान्वये आरमोरी नगरपरिषद, जि.गडचिरोली ला लागू करण्यात आला होता. परंतू, संदर्भ क्र.१ 
येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित राज्यस्तरीय संवर्गातील पदांव्यतिरिक्‍त पदांचा आकृतीबंध देखील लोकसंख्या 
वाढीच्या प्रमाणानुसार आरमोरी नगरपरिषदेला लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

आरमोरी नगरपंचायत, जि.गडचिरोलीचे नगरपरिषदेमध्ये रुपांतर झाल्याने समाविष्ट लोकसंख्या विचारात 
घेऊन संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णया सोबतच्या “सहपत्र-ड” मधील “(अ) राज्यस्तरीय संवर्गातील पदांव्यतिरिक्‍्त 
पदे” हा आकृतीबंध लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, आरमोरी नगरपरिषद, जि.गडचिरोली च्या 
लोकसंख्येनुसार प्रथम टप्प्यात एकुण १३ सफाई कामगारांच्या काल्पनिक पदांसाठी आकृतीबंध मंजूर करुन 
त्याकरिता रू.३७,०६,२४८/- एवढे वार्षिक आवर्ती सहायक अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. 


२.  उपरोक्तप्रमाणे नवनिर्मित पदे आवश्‍यकतेनुसार संदर्भाधीन दि.०५.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयातील 
परिच्छेद क्र.६ येथे नमूद सूचनांनुसार भरण्यात यावीत. तसेच, सदर शासन निर्णयामधील सर्व सूचनांचे काटेकोरपणे 
पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.१७०/नवि-१४ 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११२५१२२१३१८९२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by C Priyanka 
Date: 2022.11.25 12:24:59 +05'30' 
(प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले) 
शासनाच्या उप सचिव 

प्रत:- 

मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अप्पर मुख्य सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई. 

विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नागपूर विभाग, नागपूर. 

जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 

. उप सचिव (नवि-१८), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.. 

निवडनस्ती (नवि-१४. 


रभ. छे Av A -O 


an ae 6 OM 


पृष्ठ २ पैकी २ 


